कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍तालयांतर्गत 


अस्थायी पदे दिनांक १.१०.२०१८ पासून 
दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत (एकूण ५१५ पदे). 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.६०/१ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा:- 


१. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आकृवि-१२०८/प्र.क्र.७२/१५-अ, दि. २२/०५/ २००९. 

२. कृषिव पदुम विभाग, शासन शुध्दीपत्र क्रमांक आकृवि-१२०९/प्र.क्र.४०१/१५-अ, दि. ३०/०६/२०११. 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २७१६/प्र.क्र.२९/१ओ, दिनांक ०८/०३/२०१६. 

४. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २७१६/प्र.क्र.२९/ १ओ, दिनांक २०/१०/२०१६. 

५. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २७१७/ प्र.क्र.२८/१ओ, दिनांक २१/०३/२०१७. 

६. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २७१७/ प्र.क्र.१८६/१ओ, दिनांक ०८/११/२०१७. 
७. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २७१७/ प्र.क्र.१८६/१ओ, दिनांक २३/०१/२०१८. 
८ 
९ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २७१८/ प्र.क्र.ई६०/१ओ, दिनांक १५/०३/२०१८. 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११ /साप्र /०२६१ /१८-१९ /प्रक्र-५ /आस्था-५ (निप) /५२७, 
दिनांक २१/०९/२०१८. 

१०. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृुआ-११११ /साप्र /०३०५ /१८-१९ /प्रक्र-६ /आस्था-५ (निप) /५१९, 
दिनांक २१/०९/२०१८. 

११. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११/०२/२०१६. 

१२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक २१/०९/२०१६. 

१३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०/०२/२०१७. 

१४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०३/१०/२०१७. 

१५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८/०१/२०१८. 

१६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८. 

१७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८. 

१८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक असंक १००४/प्र.क्र.१२ (भाग २)/२००४/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक ०४/१०/२००४. 


यस्तावना :- 


सन २०१८-१९ मध्ये कृषि विभागातील खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक २ मधील 
योजनांतर्गत, स्तंभ क्रमांक ४ मधील अस्थायी पदांना शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.६०/१अ, 
दिनांक १५ मार्च, २०१८ अन्वये दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.६०/१ओ 


अ.क्र योजना/लेखाश्षीर्ष स्थायी | दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मंजूर| एकूण मंजूर पदे 
पदे | असलेली अस्थायी पदे 
हित २ 3 8 4 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 
१) ।१०३-बी-बियाणे, 
१०३(००)(०२)-बीज, १५ २६७ २८२ 
रासायनिक खत नियंत्रण व 
किडनाडाक चाचणी प्रयोगशाळा 
(२४०१ ०३०५). 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 

२) ।१०३-बी-बियाणे, ६०१ २४८ ८४९ 
१०३(००)(०१)-तालुका बीज 
गुणन प्रक्षेत्रे (२४०१ ०२६१). 


एकूण ६१६ ५१५ ११३१ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७ 
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांच्या त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना, तसेच, या पूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु; ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिळेळे आहेत. यास अनुसरून सदर अस्थायी पदांना 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीपर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किडनाशक चाचणी प्रयोगशाळा, उर्वरीत अंश चाचणी 
प्रयोगशाळा, जैविक किड चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) या योजनेतील २६७ अस्थायी पदे, तसेच, 
तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) या योजनेमधील २४८ अस्थायी पदे, अशा एकूण ५१५ अस्थायी 
पदांमधील ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सोबत प्रपत्र-अ 
व प्रपत्र -ब जोडलेले आहेत. 


२. या पदासाठी येणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन 
२०१८-१९ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.६०/१ओ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २००४, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१९१५३५३९६१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Umesh Narayan Chandiwadi 


Umesh Narayan (0007000000 


:7339¢487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6 


8e95d191 ff 
eI ber=ccbe80fcc6b64503b4e8b1269bd88d63 1f3f3c2bef 
h a Nn | W a e 6 3095401 1f, ‘Umesh Narayan Chandiwa 
Date: 2018.10.19 15:43:12 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व संचालक/ सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

र. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१/विसु-१), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती, कार्यासन १अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.६०/१ओ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण २७१८/प्र.क्र. ६०/१ञे, 
दिनांक:-१९ ऑक्टोबर, २०१८. 
प्रपत्र -अ 


बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व fH star चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 
बीज परिक्षण अधिकारी (गट-आ) Lg | q 
Q तंत्र अधिकारी/ विश्लेषणात्मक २१ 

रसायनशास्त्रज्ञ/ रसायनशास्त्रज्ञ (गट-ब) 

३ कृषि अधिकारी (गट-ब) ५९ 
कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) १९ 
4 कृषि सहाय्यक (गट-क) ६८ 
६ वरिष्ठ लिपिक (गट-क) ०७ 
लिपिक (गट-क) २३ 
प्रयोगशाळा सहाय्यक/ परिचर (गट-क) १४ 
शिपाई/पहारेकरी ३५ 
१० | ० स्विपर १७ 
(“ह| १ क्लिनर ०३ 
एकूण २६७ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण २७१८/प्र.क्र. §0/ 931, 
दिनांक:- १९ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रपत्र -ब 


तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रे(२४०१ ०२६१) 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 
बि कृषि अधिकारी (वर्ग-२)(कनिष्ठ) २२ 
२ कृषि सहाय्यक (वर्ग-३) ८२ 
३ शिपाई/ रखवालदार (वर्ग-४) १४२ 
४ टिलर ऑपरेटर (वर्ग-४) ०२ 
एकूण २४८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


